मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष*२२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
सन २०२१-२२ मधील तरतूदींचे अंतिम पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२१/प्र.क्र.०७/२०२१/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०३ मार्च, २०२२ 


शासन निर्णय:- 

सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली सन २०२१-२२ मधील मागणी क्रमांक व्ही -२ 
“२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,” या प्रधान लेखाशिर्षाखाली “२४२५-सहकार,” अनिवार्य तरतूदींमधून 
पुनर्वियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०२१-२२ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार,* (अनिवार्य) मधील विभागीय व जिल्हा 
प्रशासन (२४२५ ००६७)-११-देशांतर्गत प्रवास मधील एकूण रु.२,५५,१६१/- (अक्षरी रुपये दोन लाख पंचावन्न 
हजार VHA एकसष्ठ फक्त ) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१मध्ये दर्डाविल्यानुसार तसेच“२२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,” (अनिवार्य )अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार ठेव 
संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (२२३५ १७८२)-५०-इतर खर्च या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१०३/२०२२/व्यय-२ दि.१६.०२.२०२२ नुसार व 
दि.२२.०२.२०२२ च्या मान्यतेअन्वये व मा.प्रधान सचिव (सहकार व पणन ) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०३१०५४२०७९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सी. ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा.मंत्री/राज्यमंत्री(सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) मंत्रालय,मंबई, 
२. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
३. मा.आयुक्त (सहकार) सहकार आयुक्तालय, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२१/प्र.क्र.०७/२०२१/१७स 


४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. उप सचिव (श्री खोरगडे) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुं.३२. 
१०.वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

११.कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र. (१७स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


बिवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२९/प्र.क्र.०७/२०२१/१९७स/दि. Og. og ROR A 
मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष : २४२५-सहकार,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२९-२२(वबजा)(-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


(रु.लाखयात) 


सन २०२९-२२ चं {ata बी | qarater 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा नंतरची होणारी 
प्रक विनियोजन -) रक्‍कम 
ष्‌ s.r Pee 


re ee ee, १ 
२४२५-सहकार, 
सल त तसश्ातेन या बाबीअंतर्गत कोणतीही देयके प्रलंबित नसल्याने 
(००)(०१)संचालन ब प्रशासन १७४.१४ २.५५१६१ १७१.५८८३९ ane 
बचत होणार आहे. 
(०१)(०५) विभागीय ब जिल्हा प्रशासन 
-११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 


[_____| २.५५९६९ १७१.५८८३९ 


बिवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२९/प्र.क्र.०७/२०२१/९७स/दि. Og ; 03 ‘RORR 
मागणी क्रमांक व्ही-२,प्रधान लेखाशिर्ष :२२३५- सामाजिक सुरक्षा ब कल्याण, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२१-२२ (अधिक)(--) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 
(रु.लाखात) 


सन २०२९-२२ 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा 
पुरक विनियोजन 
i. el ene, tees > य Cy ही. कि नुस ae ees ” roe 
ठेव सं वम २२२५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , 

६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम. 

१०४- ठेव संलग्न विमा योजना -शासकोय भविष्य 

निर्वाह निधो, 

(००) सेवा, i. त. व २.५५१६१ १२.३९१६१ 

(00)(08) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 

(२२३५ १७८२)-५०-इतर खर्च 


सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग खुद्द व सहकार 
आयुक्‍तालय,पुणे या कार्यालयांकरिता सदर लेखाशिषां 
अंतर्गत तरतूद करण्यात येते. सेवेत असतांना मृत्यू 
पाबलेल्या अधिकारो/ कमंचा-याच्या कुटूंबियांना ठेव 
सलग्न विमा योजनेतून रु.६० हजार इतकी रक्‍कम 
देण्यात येते. सहकार आयुक्तालय पुणे यांचे 
कार्यालयातील एकूण ६ प्रस्तावांकरिता रु३.६० लाख 
इतका खर्च अपेक्षित असल्याने संभाव्य वाढ. 


Page 1 FAUS\Co-operation ७क२021-220पुनर्विनियोजन 2021-22१पुनर्विनियोजन NOTE 2021-22\All Reappro2021-22 StatementOo 


